RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ५ , अंक ४० ( २) ] 


शुक्रवार, ऑगस्ट ३०, २०१ ९ / भाद्रपद ८, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३,किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ६१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 


शहर विकास विभाग 


जाहीर सूचना 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 


क्रमांक ठामपा / शविवि /वियोअंक / १४८२ 
ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना शासन निर्णय क्र . टिपीएस /१२९ ७ / १३१९/ सी.आर -१४८ /९ ७ / नवि -१२ , दिनांक 
४ ऑक्टोबर १ ९९९ अन्वये मंजूर असून, २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली. तसेच सुधारित विकास योजनेतील वगळलेले क्षेत्र ( Excluded 
portion) शासन निर्णय क्र . टिपीएस / १२०१ / २७४ / सीआर-२८ / २००९ / नवि -१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ अन्वये मंजूर झाली असून दिनांक १४ 
मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” असे संबोधिले आहे .) ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी उक्त मंजूर विकास योजनेमधील आरक्षण क्र . ७ ( खेळाचे मैदान) खालील मौजे कोपरी येथील 
न.भू.क्र . ९८३१ १०५२.०० चौ.मी. व न.भू.क्र . १०२४ पै १९ ३३.२६ चौ.मी. अशी एकूण २ ९ ८५.२९ चौ . मी . जागा तालुका क्रीडा संकुलनासाठी 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना हस्तांतरित केली आहे . सदर भूखंडावर तालुका क्रीडा संकुल अनुज्ञेय भूनिर्देशांक - एक प्रमाणे असा वापर/ नामाभिधान 
करण्याचा क्रीडा विभागाचा मानस आहे. सदर भूखंडावर तालुका क्रीडा संकुल विकसन करणेकरिता न.भू.क्र . ९ ८३ पै व न.भू.क्र . १०२४ पै या 
भूखंडावर खेळाचे मैदान आरक्षण क्र . ७ ऐवजी तालुका क्रीडा संकुल असा वापर / नामाभिधान विकास आराखड्यामध्ये दर्शविण्याकरिता फेरबदल 
करणे आवश्यक आहे व अशा फेरबदलाची कार्यवाही करणेस मा . महासभा ठराव क्र . ३५, दिनांक २१ जून २०१९ अन्वये मान्यता दिलेली आहे 
( यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधिले आहे) व सदर आरक्षण विकसित करण्यासाठी समुचित प्राधिकरण म्हणून “ क्रीडा विभाग ( राज्य शासन) 
यांना प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे ; 


" 


आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ ( १) मधील तरतुदीनुसार “उक्त मंजूर विकास 
योजनेत उक्त फेरबदलाबाबत ” जनतेच्या सूचना / हरकती मागविणेसाठी ही जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. उक्त फेरबदल दर्शविणारा 
नकाशा व जाहीर सूचना सहायक संचालक, नगररचना, शहर विकास विभाग , ठाणे महानगरपालिका, “ महापालिका भवन ”, सरसेनानी जनरल 


( १ ) 


भाग दोन - ६१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट ३० , २०१ ९ / भाद्रपद ८ , शके १ ९ ४१ 


अरुणकुमार वैद्य मार्ग, चंदनवाडी, पाचपाखाडी, ठाणे यांचे कार्यालयीन सूचना फलकावर तसेच खाली नमूद संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेत आली 
आहे. उक्त फेरबदलाबाबत कोणत्याही व्यक्तीस सूचना / हरकती घ्यावयाची असल्यास त्यांनी ही सूचना वृत्तपत्रात व www.thanecity.gov.in या 
संकेतस्थळावर आणि महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० (तीस) दिवसांचे आत आपली सूचना /हरकत महापालिका आयुक्त , 
ठाणे महानगरपालिका आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांचेकडे सादर करावी. 


श्रीकांत मा . देशमुख, 
सहायक संचालक , नगररचना, 
ठाणे महानगरपालिका, ठाणे . 


ठाणे, 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट ३०, २०१ ९ / भाद्रपद ८, शके १ ९ ४१ 


THANE MUNICIPAL CORPORATION , THANE 

TOWN PLANNING DEPARTMENT 


Notice 


(U /s . 37 ofMaharashtra Regionaland Town Planning Act, 1966 ) 


No. TMC /TDD /DPIC / 1482 


Whereas, the Revised Development Plan of the city of Thane has been sanctioned by Government 
vide Notification No. TPS /1297 /1319/CR - 148 / 97 /UD - 12 , dated 4th October 1999 and came into force from 
22nd November 1999. Also the Excluded portion (EP ) from Revised Development Plan were sanctioned 
vide GovernmentNotification No. TPS / 1201 /274 /CR - 28 / 2009 /UD - 12 , dated the 3rd April 2003 and camein 
to force from 14th May 2003 (hereinafter referred to as “ The said Sanctioned Development Plan "); 

And whereas , Collector, Thene alloted the land bearing CTS No. 983 (part) 1052.00 sqmt. and CTS 
No. 1024 (part) 1933.26 sqmt total area 2985.26 sqmt. atMauje Kopari to District Sports Officer for Taluka 
Krida Sankul which is reserved for Play Ground Reservation No. 7 as per Sanctioned Development plan . 
The intention of Sports Department, to use this land for Taluka Krida Sankul with Permissible FSI-One. 
Hence it is necessary to initiate modification for change in use /designetion “ Play Ground ” of Res . No. 7 to 
“ Taluka Krida Sankul” in the said sanctioned Development Plan ”. Hon . General Body of the Corporation 
has accorded approval for said Modification vide its Resolution No. 35 , dated 21st June 2019 (hereinafter 
referred to as “ The said Modification ”) and it is necessary to propose “ Sports Department” (State Government) 
shall be appropriate Authority for development of said Reservation . 

And therefore, this notice is published for inviting suggestions/objections from the public to carry out 
“ The said Modification in the said sanctioned Development Plan " as per the provisions under section 37 (1) 
of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. The Plan showing " The said modification ” is 
displayed on the notice board in the office of Assistant Director Town Planning, Town Development 
Department, Thane Municipal Corporation , “Mahapalika Bhavan ", Sarsenani General Arunkumar Vaidy 
Marg , Chandanvadi, Panchpakhadi, Thane and on the website mentioned below . Any person interested 
may submit his suggestion or objection to the said modification within 30 ( Thirty ) days from the publication 
of this notice in the news paper, on the website www.thanecity.gov.com and Maharashtra Government 
Gazette to theMunicipal Commissioner, ThaneMunicipal Corporation , Thane. 


Thane , 
dated the 30th August 2019. 


SHRIKANT M. DESHMUKH , 
Assistant Director , Town Planning, 
Thane Municipal Corporation , Thane. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJIBHOSALE . 


